परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई ही संस्था 
अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई यांच्या 
अखत्यारित आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पशिस-२०२३/प्र.क्र.०४/२०२३/परिचर्या 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना 

परिचर्या अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शासकीय संस्थांपैकी परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई ही 
सर्वात जुनी संस्था असून संस्थेचे प्राचार्य हे या संस्थेचे प्रमुख आहेत. परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई वगळता 
अन्य शासकीय संस्था त्या त्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता यांच्या अखत्यारित 
येतात. परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई वगळता अन्य संस्थेमध्ये येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी /वित्तीय बाबी 
ह्या स्थानिक स्तरावर म्हणजेच अधिष्ठाता यांच्या स्तरावर सोडविल्या जातात. परंतु, परिचर्या शिक्षण 
संस्था, मुंबई या संस्थेमध्ये स्थानिक पातळीवर अशा अडचणींची निवारण करण्याची सोय नसल्याने 
क्षुल्लक बाबींची पूर्तता करण्यासाठीही अनावश्‍्यकपणे प्रशासकीय विलंब होतो. सदर बाब तसेच परिचर्या 
अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या सर्व शासकीय संस्थेमध्ये एकसुत्रिपणा आणण्यासाठी परिचर्या शिक्षण संस्था, 
मुंबई ही संस्था अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई यांच्या अखत्यारित आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय 

परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई ही संस्था वगळता परिचर्या अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शासकीय 
संस्थां ह्या त्या त्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता यांच्या अखत्यारित येतात. त्याच 
धर्तीवर परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई ही संस्था अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई यांच्या अखत्यारित 
आणण्यात येत आहे. सदर संस्थेचे नियंत्रण अधिकारी अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई हे राहतील 
व परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई या संस्थेमधील प्रशासकीय व आर्थिक कामकाजावर नियंत्रण अधिष्ठाता, 
सर.जे.जे रुग्णालय यांचे राहील. 
2. परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई या संस्थेमधील प्रशासकीय/वित्तीय व अन्य कामकाजासंदर्भात 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाकडे व शासनाकडे करावयाचा पत्रव्यवहार प्राचार्य, 
परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई यांनी थेट न करता अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
करावा. परिचर्या शिक्षण संस्थेच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय निवासस्थानाच्या वाटपाची 
अधिकारीताही अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई यांची राहील. मात्र परिचर्या शिक्षण संस्थेच्या 
अखत्यारित असलेल्या शासकीय निवासस्थानाच्या वाटपामध्ये शुश्रूषा सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी 


यांना प्राधान्य देण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः: पशिस-२०२३/प्र.क्र.०४/२०२३/परिचर्या 


३. परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई या संस्थेतील वित्तीय बाबींच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ते बदल 


करण्याची कार्यवाही अधिष्ठाता, सर.जे.जे रुग्णालय, मुंबई यांनी करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१८१४०६२६१३ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१५. 


Digitally signed by VAISHALI MANISH SULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
EPARTMENT, 
2 |86eb174ffc2d5d67d7 1804bf385073457ed3186970cc74a27 
M V | A \ N र | S H S U L E fe 
ite: 20: 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


NND 


sel BCA76EAC2F 10992FBF69020ED4EA4E 
45758  ¢N=VAISHALI MANISH SULE 
at i "30° 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.सभापती/अध्यक्ष, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
मा. मंत्री (वै.शि.) यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/नागपूर-२, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई, 
सचिव, (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई, 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ, नाशिक, 
सहसचिव व सर्व उपसचिव , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सह संचालक (दंत व परिचर्या), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अधिष्ठाता, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 
प्राचार्या, परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई, 
अधिक्षिका, सुश्रुषा सेवा (वर्ग-१), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (परिचर्या). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


